RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


VAIR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक १५ ] 


मंगळवार, जानेवारी ३१, २०१७/ माघ ११, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 


पृष्ठे 
१-३ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. V OF 2017. 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS 
ACT AND MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT 

SAMITIS ACT , 1961. 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ . 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 

अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
१९ ६२ चा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
महा. ५. तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 

आहे 


१ ९ ५ ९ चा ३ . 


( १ ) 


भाग चार ३०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी ३१, २०१७/ माघ ११ , 


शके १ ९ ३८ 


. 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 
संक्षिप्त नाव 

१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा) 
प्रारंभ . अध्यादेश, २०१७ असे म्हणावे. 


( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


सन १ ९ ५ ९ चा 

२ . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याच्या कलम १४ च्या पोट -कलम (१ ) च्या खंड ( ज -५ ) मध्ये, १९५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक ८ 

ग्रामसभेच्या ठरावासोबत संबंधित पंचायतीचे प्रमाणपत्र या मजकुरानंतर , किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे ३. 
३ याच्या कलम 
१४ ची सुधारणा . किंवा त्याने पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याचेप्रमाणपत्र, किंवा स्वयं - प्रमाणपत्र ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६२ याच्या कलम १६ च्या पोट -कलम ( १) १९ ६२ चा 
अधिनियम मा च्या खंड (प) मध्ये, “ ग्रामसभेच्या ठरावासोबत संबंधित पंचायतीचे प्रमाणपत्र 

या मजकुरानंतर , “ किंवा मुख्य 
५ याच्या कलम कार्यकारी अधिकाऱ्याचेकिंवा त्याने पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याचेप्रमाणपत्र,किंवा स्वयं -प्रमाणपत्र 

हा मजकूर 
१६ ची सुधारणा . 

दाखल करण्यात येईल . 


सन १ ९ ६२ चा 


३ . 


महा. ५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी ३१, २०१७/ माघ ११, शके १ ९ ३८ 


ev 


निवेदन 


. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९ ५ ९ चा महा . ३ ) याच्या कलम १४ मधील पोट -कलम ( १) च्या 
खंड ( ज-५ ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , जी व्यक्ती, 

( एक ) तिच्या मालकीच्या घरात राहत असून, त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा 
नियमितपणे वापर करीत आहे ; किंवा 

( दोन ) तिच्या मालकीच्या घरात राहत नाही , आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे, व ती अशा 
शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किंवा तिच्या अशा घरामध्ये शौचालय नाही मात्र ती सार्वजनिक 
शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे , 

असे प्रमाणित करणाऱ्या ग्रामसभेच्या ठरावासोबत , संबंधित पंचायतीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर 
करील , अशी कोणतीही व्यक्ती, ग्रामपंचायतीची सदस्य म्हणून राहणार नाही . 

परिषद सदस्य म्हणून निवडून येण्यास किंवा सदस्य होण्यास एखादी व्यक्ती निरर्ह ठरण्यासंबंधातील तत्सम 
तरतूद, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) याच्या कलम १६ 
मधील पोट -कलम (१ ) च्या खंड ( प) मध्ये केली आहे . 

२ . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये अशी तरतूद आहे की , प्रत्येक वित्तीय वर्षात 
ग्रामसभेच्या किमान चार सभांचे आयोजन करण्यात येईल. चालू वित्तीय वर्षातील बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या अशा 
ग्रामसभा आधीच घेण्यात आलेल्या आहेत . ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या 
निवडणुका लढविण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांना संबंधित पंचायतींचे असे प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणींना 
सामोरे जावे लागत आहे . म्हणून, असे प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून किंवा 
त्याच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडून देण्यात येईल किंवा अशा व्यक्तीकडून स्वयं-प्रमाणपत्र देण्यात येईल अशी 
तरतूद करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याच्या कलम १४ मधील पोट-कलम (१) च्या खंड 
( ज -५), आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम १६ मधील 
पोट -कलम (१) च्या खंड (प) यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटले. राज्यातील विविध पंचायती आणि जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या सुरू असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता, उक्त अधिनियमांमध्ये तातडीने 
सुधारणा करणे इष्ट वाटले. 

३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता , 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१ ९ ५ ९ चा ३ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 
१९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही 
करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून , 
हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


. 


मुंबई , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


असीम गुप्ता, 


शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


